हेलिपॅड धोरणाबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.१४/२८-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: २९ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.१४/२८-अ, दि.२५.०१.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाच्या नागरी विमान महासंचालनालयाचे नियम 
लक्षात घेऊन राज्याचे हेलिपॅड धोरण तयार करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयामधील 
परिशिष्ट-अ मधील क्र.१.२ व २.१ हेलिपॅड धोरणामध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट "अ" मधील प्रस्तावना 
(Introduction) क्र.१.२ व उपयुक्तता (Applicability) क्र.२.१ मध्ये खाळीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात 
येत आहे. 


क्रमांक मूळ परिच्छेद या ऐवजी वाचावे 
प्रस्तावना “The policy set out factors that | “The policy set out factors that 
(Introduction) | may be used to determine the | may be used to determine the 
क्र.१.२ suitability of a site for landing | suitability of a site for landing 
and take-off of helicopters in | and take-off of helicopters in 
Maharashtra." Maharashtra for VVIPs / VIPs, 
Government Officials 
operation.” 
उपयुक्तता | “The circular provides the | “The circular provides the 
(Applicability) | design specification that are design specification that are 
क्र.२.१ considered necessary for considered necessary _ for 


development of Temporary 
helicopter landing sites and / 
or heliports that are located 
outside a licensed aerodrome 
and used by helicopters 
engaged in carrying VVIPs, 
VIPs, 
passesngers or cargo for hire 
under Visual Flight Rules (VFR) 


conditions.” 


Government _ officials, 


develooment of Temporary 
helicopter landing sites and/or 
heliports that are located 
outside a licensed aerodrome 
and used by helicopters 
engaged in carrying VVIPs, 
VIPs, Government _ officials 
under Visual Flight Rules (VFR) 


conditions.” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विचासं-१११८/प्र.क्र.१४/२८-अ, 


६. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०१३०११०३०७०५०७ असा आहे. हा आदेश 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


५ d h A h k DN: c=IN, t ral 
andhya Ashok ५५४ 
A. 8057 
4343९ 
Ba eS hwa [| INumber=ba5a637883d7b445558 182d 1fd79c7e47a2d65e5 
094f71fb0ec8c5d23b0cc880, cn=Sandhya Ashok Bageshw. 


Date: 2019.01.30 11:14:59 +05'30' 


(सं.अ.बागेश्वर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sandhya Ashok Bageshwar 


प्रत माहितीसाठी व कार्यवाहीसाठी 

१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्राळय,मुंबई 

२) अप्पर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 

३) अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

४) प्रधान सचिव (विमानचालन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

५) प्रधान सचिव (महसूल)व महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

६) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


७) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी,मुंबई 
८) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

९) सर्व जिल्हाधिकारी 

१०सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 


पृष्ठ २ पैकी २ 


